राज्यातील शासकीय गोदाम दुरुस्तीच्या 
कामांना प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 
भिवंडी शासकीय गोदाम क्र.१, २ व ३ आणि 
कल्याण आधारवाडी शासकीय गोदाम क्र.१,२,३ 
व ४ जि.ठाणे. (सन २०२१-२२. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः गोदादु-१११९/प्र.क्र.५१/नापु-१६-ब 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२. 
तारीख: - १० जून, २०२१. 
वाचा :- 
१. जिल्हा पुरवठा अधिकारी, ठाणे यांचे पत्र क्र.पुरवठा/का-१/टे-४/गोदु भिवंडी/ कावी-६५/ 
०२/२०२१, दि.१८.०२.२०२१. 
२. जिल्हा पुरवठा अधिकारी, ठाणे यांचे पत्र क्र.पुरवठा/का-१/टे-४/गोदु कल्याण/ कावी- 
६६/ ०२/२०२१, दि.१८.०२.२०२१. 
३. जिल्हा पुरवठा अधिकारी, ठाणे यांचे पत्र क्र.पुरवठा/का-१/टे-४/गोदाम दुरुस्ती व 
बांधकाम/कावि-७५/२०२१, दि.१२.०३.२०२१. 
प्रस्तावना :- 
सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत राज्यातील शिधापत्रिका धारकांना जीवनावश्‍यक वस्तूंचे 
वितरण करण्यात येते. भारतीय अन्न महामंडळाकडून प्राप्त होणाऱ्या अन्नधान्याची साठवणूक राज्य 
शासनाच्या गोदामामध्ये केली जाते. ठाणे जिल्हयातील भिवंडी येथील शासकीय गोदाम क्र.१,२ व ३ 
आणि कल्याण तालुक्‍यातील आधारवाडी येथील शासकीय गोदाम क्र.१,२,३ व ४ दुरुस्तीचे 
अंदाजपत्रक जिल्हा पुरवठा अधिकारी, ठाणे यांच्याकडून शासनास प्राप्त झाले आहे. सदर भिवंडी व 
कल्याण तालुक्‍यातील आधारवाडी शासकीय धान्य गोदामांच्या दुरुस्तीस प्रशासकीय मान्यता देण्याची 


बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 


ठाणे जिल्हयातील भिवंडी येथील शासकीय गोदामांच्या छतांची दुरुस्ती करणे, नवीन लाद्या 
बसविणे, अंतर्गत रस्ता व गटार इत्यादी कामे व कल्याण तालुक्‍यातील आधारवाडी येथील गोदामांचे 
जुने पत्रे काढून नविन पत्रे बसविणे, खिंडक्यांची दुरुस्ती करणे व रोलिंग शटर्सचे दुरुस्तीचे काम 
करणे, लाद्या बसविणे इत्यादी गोदाम दुरूस्ती कामांना व अंदाजपत्रकांना पुढील अटींच्या अधीनतेने 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः गोदादु-१११९/प्र.क्र.५१/नापु-१६-ब 


j. गोदामाचा नकाझा, संकल्पन व साईट प्लॅन सक्षम अधिकाऱ्यांकडून मंजूर करुन 
घेतल्याशिवाय कामाला सुरुवात करु नये. 


करुन घ्यावीत. 


प्रथमत: सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सक्षम अधिकाऱ्यांकडून अंदाजपत्रके साक्षांकित 


गोदाम दुरूस्तीस विलंब किंवा इतर कारणांनी गोदाम दुरूस्तीस वाढीव खर्च होणार नाही, 
याबाबत दक्षता घ्यावी. 


प्रथमत: खात्री करावी व तदृनंतरच काम हाती घ्यावे. 


. अंदाजपत्रकातील दुरुस्ती कामाच्या आवश्‍यकतेबाबत जिल्हा पुरवठा अधिकारी, ठाणे यांनी 


. कल्याण येथील शासकीय गोदाम दुरुस्तीच्या प्रस्तावात Computerization करीता 


₹७७,९५३/- खर्च दर्शविण्यात आलेला आहे . सदर खर्च वगळून कल्याण येथील शासकीय 
धान्य गोदाम दुरुस्तीकरिता ₹४५,२१,०४७/- इतक्या रकमेचा प्रस्ताव विचारात घेण्यात येत 


आहे. 
गोदाम दुरुस्ती पुढीलप्रमाणे :- 
अ.क्र. जिल्हा | तालुका | गोदामाचे कामाचे सर्वसाधारण स्वरुप अंदाजित खर्च 
नाव (रुपये) 
ठाणे भिवंडी भिवंडी | गोदामांच्या छतांची दुरुस्ती करणे, | १,५४,२७,९७७/- 
गोदाम ।नवीन लाद्या बसविणे, अंतर्गत रस्ता 
क्र.१,२व३।व गटार इत्यादी कामे. 
(अंदाजपत्रकाप्रमाणे) 
२. ।ठाणे कल्याण ।आधारवाडी | गोदामाचे जुने पत्रे काढून नविन पत्रे | ४५,२१,०४७/- 
बसविणे, खिंडक्यांची दुरुस्ती करणे 
व रोलिंग शटर्सचे दुरुस्तीचे काम 
करणे, लाद्या बसविणे इत्यादी. 
(अंदाजपत्रकाप्रमाणे) 
२. ठाणे जिल्हयातील भिवंडी येथील शासकीय गोदामांच्या छतांची दुरुस्ती करणे, नवीन लाद्या 


बसविणे, अंतर्गत रस्ता व गटार इत्यादी कामे व कल्याण तालुक्‍यातील आधारवाडी येथील गोदामांचे 
जुने पत्रे काढून नविन पत्रे बसविणे, खिंडक्यांची दुरुस्ती करणे व रोलिंग शटर्सचे दुरुस्तीचे काम 


करणे, लाद्या बसविणे इत्यादी गोदाम दुरूस्तीच्या कामाकरिता अनुक्रमे ₹१,५४,२७,९७७/- व 


₹४५,२१,०४७/- रकमेच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः गोदादु-१११९/प्र.क्र.५१/नापु-१६-ब 


३. वरीलप्रमाणे प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झालेल्या शासकीय गोदाम दुरूस्तीकरीता निधी 
उपलब्ध झाल्यांनतर त्याप्रमाणे दुरूस्तीची कामे करण्यात यावी. निधी प्राप्त झाल्यानंतर शासकीय 
गोदाम दुरूस्तीची कामे तातडीने सुरू करण्यात येऊन पूर्ण करण्यात यावीत. गोदाम दुरूस्ती सुरू 
झाल्यांनतर प्रथम दुरूस्तीचा संपूर्ण तपशिळ तसेच संबंधित दुरूस्तीचा दरमहा आढावा घेऊन 
दुरूस्तीची प्रगती जिल्हा पुरवठा अधिकारी, ठाणे यांनी शासनास सादर करावी. 


४. सदरील गोदाम दुरूस्तीची कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत करण्यात यावीत. 
त्याकरीता आवश्‍यक निधी सार्वजनिक बांधकाम विभागास उपलब्ध करून देण्यात येईल. 


५. सदर जिल्हयातील वर नमूद गोदाम दुरूस्तीच्या कामास या अगोदर प्रशासकीय मान्यता 
देण्यात आलेली नाही याची खातरजमा जिल्हा पुरवठा अधिकारी, ठाणे यांनी करावी. 


६. सदरील झासकीय गोदाम दुरूस्तीची कामे पूर्ण होताच त्याबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र 


शासनास सादर करण्याची दक्षता जिल्हा पुरवठा अधिकारी, ठाणे यांनी घ्यावी. 


9. प्रशासकीय मान्यतेच्या आदेशात कामाचे संक्षिप्त स्वरूप नमूद करण्यात आलेले असून 
प्रत्यक्षात गोदाम दुरूस्तीची कामे शासनास सादर केलेल्या दुरूस्ती कामांच्या अंदाजपत्रकानुसारच पूर्ण 
करण्यात यावीत. म्हणजेच शासनास सादर केलेल्या अंदाजपत्रकात समाविष्ट बाबीनुसार गोदाम 


दुरूस्तीची कामे पूर्ण करण्यात यावीत. 


८. गोदाम दुरूस्तीच्या कामातील अनावश्‍यक पुनरूक्ती टाळण्याच्या दृष्टीने सदरहू आदेशात 
नमूद गोदाम दुरूस्तीच्या कामाच्या आवश्‍ऱयकतेबाबत जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांनी व्यक्‍्तिठा: छाननी 
करावी. गोदाम दुरूस्तीच्या कामातील पुनरूक्ती अथवा विसंगतीबाबत शासनास अवगत करावे. 


यासंदर्भात पुढील शासन आदेझापर्यंत कार्यवाही स्थगित करावी. 


९. सदरील कामावरील खर्च सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षात व तद्नंतर वेळोवेळी उपलब्ध 
अनुदानातुन करण्यात येईल. सदर गोदामाच्या दुरूस्तीवरील खर्च "मागणी क्रमांक एम-०२, 
लेखाशिर्ष २४०८ अन्न साठवण व वखार साठवण यावरील भांडवली खर्च , ०१, अन्न १०१, प्रापण व 
पुरवठा (०३), प्रापण वितरण व किंमत वितरण ०३, 02 ( मुफसल ) २४०८ ०१०८ २७ लहान 
बांधकामे" या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 

१०. सदर गोदामाच्या दुरूस्तीचे काम पूर्ण झाल्यानंतर सदरचे काम हे मंजूर अंदाजपत्रकाप्रमाणे 
उत्कृष्ट झाल्याबाबतची खातरजमा संबंधीत कार्यकारी अंभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग व 
जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांनी संयुक्‍तरित्या करून तसा स्थळ निरिक्षण अहवाल तयार करावा व तो 


अभिलेखामध्ये जतन करून ठेवावा. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः गोदादु-१११९/प्र.क्र.५१/नापु-१६-ब 


११९ 


हा शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ च्या भाग पहिला उप विभाग-पाच 


मधील अनुक्रमांक १० नुसार महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील परिच्छेद क्रमांक १३४ 


नुसार प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार सदरचा आदेश निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०६१०१७३३२७२३०६ असा आहे. हा आदेश 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


Sudhir Deodatta का 
Tungar a va 
(सुधीर दे. तुंगार ) 
सहसचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. उप आयुकत (पुरवठा), कोकण विभाग. 


2; 


वित्तीय सल्लागार व उपसचिव कार्यालय, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई. 


३. जिल्हाधिकारी, ठाणे. 


. जिल्हा पुरवठा अधिकारी, ठाणे. 

. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, ठाणे. 
. जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे. 

. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) १/२, मुंबई/नागपूर. 

. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) १/२, मुंबई/नागपूर. 


र्‌. 


वित्त विभाग (व्यय-४, अर्थोपाय व अर्थसंकल्प-३), मंत्रालय, मुंबई. 


१०.नियोजन विभाग (का-१४११), मंत्रालय, मुंबई. 


११.निवड नस्ती/नापु-१६ ब. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


